RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


MATA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 
नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ . 

क्रमांक CSD/ १३७/२०१७ / ३४५१.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६०) च्या कलम ९( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र 
शासनाचे दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व 
लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे . अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई , मे. JAYANT 
AGROORGANICS LIMITED यांना या संस्थेच्या एकूण १,५०,००,००० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Bonus Equity Shares ) 
वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये ५ दर्शनी किमतीच्या + Nil अधिमुल्यासह = एकूण रुपये ७,५०,००,००० च्या क्रमांक १५०००००१ ते 
३००००००० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरुन ) १५०००००० शेअर्सवर ( Bonus Equity Shares ) रुपये ७५,००० ( रुपये Seventy Five 
Rupees Only) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश 
नाही . 


सुरेश जाधव, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२०८ 


मंगळवार , सप्टेंबर १, २०१५ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 
क्रमांक झेडपीबी . २०१२ / प्र.क्र . ३३ / पं.रा . ५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ६ चा पोट - कलम (१ ) चा खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयूएम. ११०९ / रामं . ४६८ / प्र.क्र . ६/ नवि -१७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ (यात 
यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या हद्दीत बदल करून त्यात 
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर गटाचे स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे 


. 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. पाच ) याच्या कलम २५५ च्या 
पोट -कलम ( २) चा खंड ( ध) चा पोट- खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते 
की , नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर गटासंबंधात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक एमपीएच . १९९ ७/ सीआर-६४५ / 
५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १ ९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर त्र्यंबक नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहित असतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 28th August 2015 

Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2012 /CR - 33 /PR -5.— Whereas , theGovernment of Maharashtra under the Notification , 
Urban Development Department, No. MUM . 1109/RM -468/ C.R . 6 /UD - 17, dated the 14th February 
2014 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of the powers conferred 
by clause (a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), altered the limits of the Trimbak 
Municipal Council ; and included therein the local areas of Trambakeshwar Block of Nashik District 
mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( vi) of clause ( d ) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act , 1961 
(Mah . V of 1962) , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Nashik Zilla Parishad , in respect of 
Trambakeshwar Block of Nashik District (including the rights and liabilities under any agreement 
or contract made by it), shall stands transferred to and shall vests in the Trimbak Municipal 
Council , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


२० ९ 


मंगळवार , सप्टेंबर १, २०१५ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र . ३७/ कुही/ पं.रा . ५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( १), ( १ अ) व ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग, क्रमांक एमयूएम -२०१४ / प्र.क्र . ९ ८ / नवि -१८, दिनांक १९ मार्च २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( २ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील कुही महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 

विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्या करीता कुही नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत गठीत करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम (२ ) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , नागपूर जिल्ह्यातील कुही महसुली गावासंबंधात 
नागपूर 

जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , 
शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक मपाह . १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अटी व शर्तीवर कुही नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहीत असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


G 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

dated the 28th August 2015 

Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 37 /Kuhi/PR -5. - Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUM . 2014 / C.R . 98 /UD - 18 , dated the 19th 
March 2015 ( hereinafter referred to as the said notification ” ) issued in exercise of the powers 
conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local 
area of revenue village of Kuhi in Nagpur district to be a transitional area , for which a Nagar 
Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the Kuhi 
Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub - section ( 2 ) of 
section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), 
and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs 
that all the assets , rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of the revenue 
village Kuhi in Nagpur District ( including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it ), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Kuhi, on 
the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water 
Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


~ 


" 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी . २०१४ / प्र.क्र . ३७ /हिंगणा / पं.रा . ५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१), (१ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग, क्रमांक एमयूएम -२०१४ / प्र.क्र . ९८ / नवि -१८, दिनांक १९ मार्च २०१५ 
( यात यापुढेजिचा “ उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम ( २ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्या करीता हिंगणा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत गठीत करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा महसुली गावासंबंधात 
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , 
शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक मपाह . १९९ ७ / प्र.क्र . ६४५/५६ ( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अटी व शर्तीवर हिंगणा नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहीत असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १ ९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 28th August 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB 2014 /CR -37 /Hingna/PR -5. — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department , No. MUN . 2014 / C.R. 98 /UD - 18 , dated the 19th 
March 2015 ( hereinafter referred to as the said notification ” ) issued in exercise of the powers 
conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local 
area of revenue village of Hingna, in Nagpur district to be a transitional area , for which a Nagar 
Panchayat, as provided in sub - section (2 )of section 341A of the said Act , by the name of the 
Hingna Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 2 ) of 
section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), 
and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby directs 
that all the assets, rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad, in respect of the revenue 
village Hingea in Nagpur District (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it), shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Hingna , 
on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and 
Water Conservation Department, No. MPH , 1997 /CR -645 /56 (47) , dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ 


आदेश 


" 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी . २०१४ / प्र.क्र . ३७ /भिवापूर / पं.रा . ५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९ ६५ (१९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१), ( १ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग, क्रमांक एमयूएम -२०१४ / प्र.क्र . ९८ / भाग एक / नवि -१८, दिनांक ९ 
एप्रिल २०१५ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट 
कलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 

नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करीता भिवापूर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत गठीत करण्यात आली आहे. ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 


महाराष्ट्र शासनाने 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर महसुली गावासंबंधात 
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही, 
शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक मपाह. १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १ ९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अटी व शर्तीवर भिवापूर नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहीत असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १७-२३, २०१७ / श्रावण २६ - भाद्र १, शके १ ९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 28th August 2015 


Order 


CG 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB 2014 /CR - 37 / Bhiwapur/PR -5. — Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C.R.98 /Part - 1/UD - 18 , dated the 
9th April 2015 ( hereinafter referred to as the said notification ” ) issued in exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 1) , ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local 
area of revenue village of Bhiwapur , in Nagpur district to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayat , as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the 
Bhiwapur Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (ui) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 2 ) of 
section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), 
and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby directs 
that all the assets , rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of the revenue 
village Bhiwapur in Nagpur District ( including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it) shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Bhiwapur, 
on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and 
Water Conservation Department, No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47) , dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १ ९ ३ ९ 


२१० 


मंगळवार , सप्टेंबर १, २०१५ / भाद्रपद १० , शके १ ९ ३७ 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम , १९९ ८ . 

क्रमांक डीएपी.२०१४ / प्र.क्र .१७ ९/ का . १४८१- अ. - महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम , १९९ ८ (१ ९९ ८ चा महा . 
२४ ) चे कलम १३ व कलम ३ मधील पोट-नियम ( ३) च्या परिच्छेद तीनच्या खंड ( ब ) आणि ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती 
(निवडणूक ) नियम , १९९९ मध्ये पुढील सुधारणा करीत आहे 

१ . या नियमास महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक ) ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे म्हणावे . 

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (निवडणूक ) नियम , १९९९, नियम १६ मधील पोट -नियम ( ३ अ) वगळण्यात येईल . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कि . व . वाहुल , 


शासनाचे उप सचिव . 


PLANNING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st September 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA DISTRICT PLANNING COMMITTEES ( CONSTITUTION AND FUNCTIONS ) ACT , 1998. 

No. DAP.2014 /CR - 179/ D - 1481 A. — In exercise of the powers conferred by section 13 read with 
clauses ( b ) and (c ) of paragraph III of sub -section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra District 
Planning Committees (Constitution and Functions) Act , 1998 (Mah . XXIV of 1998 ), and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby amends the Maharashtra 
District Planning Committee ( Election) Rules, 1999 as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra District Planning Committee ( Election ) 
(Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 16 of the Maharashtra District Planning Committee ( Election ) Rules, 1999, 
sub - rule (3A ) shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. V. WAHUL , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३९ 


११ 


२११ 


गुरुवार , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

क्रमांक बदली. २०१५ / ६८० / प्र.क्र . १२९ /ई- ६.- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( २००६ चा महा. २१ ) मधील कलम ७ नुसार महाराष्ट्र शासन महसूल विभागार्तंगत भूमि 
अभिलेख विभागातील खालील अनुसूचीतील स्तंभ क्र . (२ ) मधील अधिकारी हे स्तंभ क्र . ( ३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विभाग प्रमुख किंवा 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख असल्याने त्यांना स्तंभ क्र . ( ४ ) येथील संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांची त्यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये बदली करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करीत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


बदली करण्यासाठी सक्षम 

प्राधिकारी 


विभाग प्रमुख किंवा 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख 

( ३ ) 


शासकीय 
कर्मचाऱ्यांचा गट 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


विभाग 

प्रमुख 


गट- ब ( अराजपत्रित ) आणि 


गट- क . 


१ जमाबंदी 

आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख 
( महाराष्ट्र राज्य ) , 

राज्य ), पुणे . 
२ प्रादेशिक उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

पुणे, मुंबई, नाशिक , औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर. 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


गट - ड . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajgur Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF 

OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 . 


No. EST. 2015 /680 /CR - 129 /E -6.— In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge 
of Official Duties Act, 2005 (Mah . XXI of 2006 ), the Government of Maharashtra in Revenue 
Department hereby notifies the Authorities mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended 
hereto as the Competent Transferring Authorities , being the Head of the Department or the 
Regional Head of Department as specified in column (3 ), in respect of Group of Government 
Servants specified against them in column (4 ), within their respective jurisdiction . 


Schedule 


Sr. 
No. 


Competent Transferring 

Authority 


Head of Department 
or Regional Head of 
Department 

( 3 ) 


Group of 
Government 
Servants 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Settlement Commissioner and Director 
of Land Records (Maharashtra State ), Pune. 


Head of Department Group “ B ” (Non 

Gazetted ) and 

Group “ C ” . 
Regional Head of Group “ D ” . 
Department. 


2 


Regional Deputy Director of Land Records , 
Pune , Mumbai, Nashik , Aurangabad , 
Amaravati and Nagpur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


१३ 


२१२ 


सोमवार , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ 

आदेश 


. 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८ . 


क्रमांक मुद्रांक . २०१४ / अनौ.सं.क्र . ३३ /प्र.क्र . ४५७ / म-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा अधि . क्र . ६० ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम ” म्हणून करण्यात येईल ) च्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितास्तव 
असे करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने महाराष्ट्र शासन , कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग , 
महाराष्ट्र शासन आणि आरे हरित ऊर्जा प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई , सोल्युशन ४ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड , वडोदरा , गुजरात 

यांची उप कंपनी 
यांच्यामध्ये आरे कॉलनी, गोरेगाव येथील बायोगॅस प्रकल्पाचे बांधकाम व अंमलबजावणीच्या संबंधित बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या 
तत्त्वावरील दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजी निष्पादित झालेल्या करारनाम्यावर उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद (५ )( ज)( क ) 
( सहा) नुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated 3rd September 2015 . 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT, 1958 . 

No. Mudrank . 2014 /U.O.R . 33 / C.R . 457/M - 1. - In exercise of the Powers conferred by clause 
( a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ) (herein after referred to as “ the said 
Act”), the Government ofMaharashtra being satisfied that, it is necessary to do so in public interest, 
hereby remits the stamp duty chargeable under Article (5 )(h )( A )( vi) of the schedule I appended to 
the said Act, on the Build , Operate and Transfer basis agreement dated 5th March 2014 , relating 
to construction and implementation of biogas plant at Aarey colony, Goregaon , Mumbai executed 
between Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department , 
Government of Maharashtra and Aarey Harit Urja Prakalp Private Limited , Mumbai, subsidiary 
of Solutions 4 Energy Private Limited , Vadodara , Gujarat. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 


Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


१५ 


२१३ 


सोमवार , सप्टेंबर ७ , २०१५ / भाद्रपद १६, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मुख्य इमारत, १ ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संहिता, १ ९ ६६. 
क्रमांक एमआरटी . २०१५/ प्र.क्र . १९० / टी- १.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा . ४१ ) मधील कलम ३११ (१ ) व 
कलम ३२५ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल न्यायाधिकरण ) नियम, २००७ मधील नियम ३ व ४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासन खालील व्यक्तींना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणावर सदस्य म्हणून या अधिसूचनेच्यादिनांकापासून 
३ वर्षे कालावधीकरिता किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत नियुक्त करीत आहेत. 


अ.क्र . 


सदस्यांचे नाव 


महाराष्ट्र महसूल 

न्यायाधिकरण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ श्री . जे . पी . डांगे 


मुंबई ( मुख्यपीठ ) 


२ श्री . मोहन अडतानी 


पुणे खंडपीठ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कि . पां . वडते , 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Main Building, 1st Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajgur Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 7th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. MRT. 2015 /C.R.190 / T - 1.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
311 read with section 325 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) and 
rules 3 and 4 of the Maharashtra Land Revenue (Revenue Tribunal) Rules, 2007, the Government 
of Maharashtra hereby appoints the following persons as members of the Maharashtra Revenue 
Tribunal for the period of three years from the date of publication of this notification in the 
Maharashtra Government Gazette, or till they attains the age of sixty - five years , whichever occurs 
earlier . 


Sr. No. 


Name of Members 


Maharashtra Revenue Tribunal 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Mr. J. P. Dange 


Mumbai (Headquarter ) 


2 Mr. M.M. Adtani 


Pune Bench 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९ ३ ९ 


१७ 


२१४ 


सोमवार , सप्टेंबर ७ , २०१५ / भाद्रपद १६, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FORESTS PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) Act, 1969. 


No. Tendu - 2015 /C.R . 271/F - 9. - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), (2 ) 
and (5 ) of the section 6 of the Maharashtra Forests Produce (Regulation of Trade) Act, 1969 (Mah . 
LVII of 1969), the Government of Maharashtra hereby constitutes the Advisory Committee in 
respect of Tembhurni/ Tendu ( Diospyros melanoxylon ) for the year commencing on the 1st July 
2015 and ending the 30th June 2016 for the purpose of advising the State Government in the 
matter of — 


(i) Fixation of a fair and reasonable price at which the Tembhurni/ Tendu (Diospyros 
melanoxylon ) leaves may be purchased by the State Government of its authorised officers or 
agent appointed for the purpose , and 

(ii ) Fixation of charges of collection of the aforesaid leaves from Government lands. 
The Constitution of the said Advisory Committee shall remain as follows : 
(A ) Representatives of the Government 
( 1) Divisional Commissioner , Nagpur . 

Chairman 
(2 ) Additional Principle Chief Conservator of Forests 

Member 
(NTFP , M and E ), Maharashtra State , Nagpur . 
( B ) Representatives of Growers 


Member 


( 3 ) Shri Ganesh Pocham Madavi , 

R / o . Chitur . 


Member 


( 4 ) Shri Bandu Mara Gawade , 

R /o. Rompalli, Taluka Sironcha, 
District Gadchiroli . 


(C ) Representatives of Tendu Leaves Exporters/Bidi Manufacturer 
(5 ) Shri Sharifbhai Bababhai, 

Member 
R /o . Nayabazar , Kamthi. 


Member 


(6 ) Shri Rameshbhai Somabhai Patel , 

M /s. C. J. Patel and Company, Reltoli , Gondia . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७-२३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९ ३९ 


Member 


( 7 ) Shri Karsandas Laxmidas Wadhera , 

Vitthalnagar , Gondia . 


Member 


(8 ) Shri Arunkumar Chandulal Pobaru , 

R /o . Nehru Chowk , Yavatmal. 


Member 


(D ) Representatives of Adivasi Labourers 
( 9 ) Shri Nikhil Rajeshwar Gedam , 

R / o . Mahadwadi, Taluka Chandrapur, 
District Chandrapur . 


( E ) Village Forest Committee 


( 10 ) Shri Divakar Raghunath Todase , 

Chairman of Joint Forest Management Committee , 
Satara Bhosale . 


The Chief Conservator of Forests ( Territorial), Nagpur Circle, Nagpur will be the Member 
Secretary of this Committee . 


The Committee shall tender it s advice to the Government on or before 30th September 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 
Chief Conservator of Forests (Mantralaya ), 

Revenue and Forests Department . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


